शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागात ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्पांतर्गत PWC च्या सल्लागारांचे सेवा 
शुल्क अदा करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. २०/संगणक 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्राळय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ जानेवारी, २०२२ 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.मातसं ०८०/४/२०१४/-०/० माहिती व 
तंत्रज्ञान संचालनालय -DIT (MH), दिनांक ९ मे, २०१९ 
प्रकल्प अंमलबजावणी बैठक, दि.२६.१२.२०१९ 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२०/संगणक, दि.२१ 
जानेवारी, २०२०. 
शासन निर्णय, शालेय शिक्षण विभाग क्र. ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र.२०/संगणक, 
दि. १ डिसेंबर, २०२१. 
आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे पत्र क्र.आशिका/२०२२/ई गव्ह/ ७//०/१४३/ 
४०२, दि.१९ जानेवारी, २०२२. 


र: > 


Res 


o~ 
ae 
~~ 


प्रस्तावना:- 

संदर्भ क्र.१ ला अनुसरुन व संदर्भ क्र.२ अन्वये प्रदान मंजुरीच्या अनुषंगाने शालेय शिक्षण 
विभागात PWC च्या ५ पूर्णवेळ सल्लागारांना संदर्भ क्र.३ अन्वये नियुक्‍त करण्यात आले असून, सदर 
सल्लागार मार्च, २०२० पासून कार्यरत आहेत. संदर्भ क्र.५ अन्वये आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांनी PWC सल्लागारांचे ऑक्टोबर ते डिसेंबर, २०२१ चे सेवाशुल्क अदा करण्यासाठी 
रु.४६,३२,१०२/- निधीची मागणी केली आहे. त्या अनुषंगाने विभागात कार्यरत PWC सहल्लागारांच्या 
सेवा शुल्कासाठी निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
१. आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार PWC सल्लागारांच्या सेवा 
शुल्कासाठी रु.४६,३२,१०२/- (रुपये सेहेचाळीस लक्ष बत्तीस हजार एकशे दोन फक्त) निधी वितरीत 
करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. PWC Warne सेवा शुल्क संदर्भ क्र.१ वरील शासन निर्णयान्वये विहित केल्यानुसार 
तसेच कार्यादेशात नमूद अटी व शर्तीनुसार अदा करण्यात यावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईगव्ह-१५१९/प्र.क्र. २०/संगणक 


३. सदर सेवाशुल्क देयकाचा तपशिल पुढील प्रमाणे आहे:- 
अ.क्र पदनाम कालावधी देय रक्‍कम 
शि । ५ वरिष्ठ सल्लागार १ ऑक्टोबर, २०२१ ३९,२५,५१० 
ते 
३१ डिसेंबर, २०२१ 

Total 38,224,490 

CGST 8% ३,५३,२९६ 

SGST ९% ३,५३,२९६ 


एकूण देय ४६,३२,१०२ 


४. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक -ई-२, २२०२ सर्वसाधारण शिक्षण, ८० पंचवार्षिक योजनांतर्गत 
योजना (०२)(५१) ई-गव्हर्नन्स कार्यक्रम (२२०२४५४) ३१ सहायक अनुदाने या लेखाशिर्षातील सन 
२०२१-२२ च्या उपलब्ध तरतुदीमधुन भागविण्यात यावा. यासाठी आयुक्‍त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी व सहाय्यक संचाळक, (लेखा) माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
संचालनालय, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
५. हाशासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४७७/व्यय-५, दिनांक २८.०५.२०२१ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०१३११५३७५७१५२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Swati Madhukar 


Nanal 


(स्वा.म.नानल) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.अ.मु.स. वित्त विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा.अ.मु.स. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.प्र.स.माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

) आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
) 

) 

) 

) 


महालेखापाल(लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
महालेखापाल(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर१/२. 
८) जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

९) निवडनस्ती/संगणक कार्यासन. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


